उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बीड या 
कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्ती 
करण्यासाठी येणा-या रु. ८,३३,००५/- च्या 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी-२०१९/प्र.क्र.८६/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांच्या 
कार्यालयाचे क्र. लेखा-१/प्र.क्र.१६८/२०१९/२०२५१, दि. २६/०६/२०१९. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन पत्रान्वये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, aan कॉलनी, बीड या कार्यालयाच्या 
जुन्या इमारतीच्या दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या रु. ८,३३,००५/- च्या खर्चास मंजुरी देण्याबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बीड या 
कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या रु. ८,३३,००५/- खर्चास मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बीड या कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीच्या खाळी नमुद 
केलेल्या दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या रु. ८,३३,००५/- (रुपये आठ लाख तेहतीस हजार पाच 
फक्त) च्या अंदाजपत्रकास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कामांचे नाव रक्‍कम 
a चांदमारी कॉलनी धानोरा रोड, बीड येथील जिल्हा २,९१,८१३/- 
अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय इमारतीची दुरूस्ती 
करणे, ता. बीड 
2 चांदमारी कॉलनी धानोरा रोड, बीड येथील जिल्हा २,५०,०००/- 


अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय इमारतीची विशेष 
दुरूस्ती करणे ता. बीड (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 
करणे) 


३ चांदमारी कॉलनी धानोरा रोड, बीड जिल्हा अधीक्षक २,९१,१९२/- 
भूमि अभिळेख कार्यालय इमारतीची दुरूस्ती करणे ता. 
बीड 


एकूण ८ a »०0५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी-२०१९/प्र.क्र.८६/ई-८ 


अटीव शर्ती- 
१) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च महसूल व वन विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध 
असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 
२) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक उपभोक्ता विभागाचे सक्षम आधिकारी 
यांच्याकडून साक्षांकीत करुन घ्यावे. 


२. सदर इमारतीच्या दुरुस्ती करण्यासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक एच-८, 
४०५९ -सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (२३) 
भूमि अभिलेख कार्यालये- इमारत बांधकाम (२३)(०१) मोठी बांधकामे ५३ (४०५९ २४६१) (२३) (०२) 
आस्थापना खर्च) ६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (४०५९ २४७९) (२३) (०३) हत्यारे व संयंत्रे यांचा खर्च 
हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च (४०५९ २४८८) ६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे” या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध 
असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय मान्यता वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.-३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम 
क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/इमा-३, दि.१२/११/२०२० च्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०११४१५३६५१३५१९ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Dr.SHWETA 
SAWDEKAR BAIG 
(डॉ.श्रेता सावदेकर-बेग) 


कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूमि अभिलेख, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बीड. 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बीड. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा-बीड. 
८. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.उप सचिव, व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी-२०१९/प्र.क्र.८६/ई-८ 


छासन निर्णय क्र.बीएलळडी-२०१९,प्र.क्र.८६,ई-८, विवरणपत्र “ब' 


Public Works Department 


Name of Work:- S/R to District Deputy Land Record Office Building at Chandmari Campus @ Beed Tq. 


Beed. 
RECAPTITULATION SHEET 

१ Cost of Work २४६०४५.०० 

२ Deduct Royalty Charges -५४४६.०० 
TOTAL Rs. २४०५९९.०० 

Add १८% For G.S.T. 8330.00 

Add Royalty Charges ५४४६.०० 

षु Add for Contingencies २४६०.०० 
TOTAL Rs. २९१८१३.०० 


शासन निर्णय क्र.बीएलडी-२०१९,प्र.क्र.८६,ई-८, विवरणपत्र «| 


Public Works Department 


Name of Work:- S/R to District Deputy Land Record Office Building at Chandmari Campus @ Beed Tq. 
Beed (Providing Rain Water Harvesting) 


RECAPTITULATION SHEET 

q Cost of Work २०९४४२.०० 
2 Deduct Royalty Charges -३३६४.०० 

TOTAL Rs. 20§ 092.00 
2 Add १८% For G.S.T. ३७०९४.०० 
३ Add Royalty Charges 338.00 
षु Add for Contingencies ३४६४.०० 

TOTAL Rs. 240000,00 


शासन निर्णय क्र.बीएलडी-२०१९,प्र.क्र.८६,ई-८, विवरणपत्र “ब' 


Public Works Department 


Name of Work:- Special repairs to District Deputy Land Record Office Building at Chandmari Campus 
@ Beed Tq.Beed 


RECAPTITULATION SHEET 

q Cost of Work २४४७२७.०० 
2 Deduct Royalty Charges -420,00 

TOTAL Rs. २४४५४७.०० 
३ Add १८% For G.S.T. 8809.00 
° Add Royalty Charges १८०.०० 
षु Add for Contingencies २४४७.०० 

TOTAL Rs. 289982.00 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


